महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक:व्यशिअ-२०१७/(१७७/१७)/व्यशि-१ 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 

दिनांक: २९ जून, २०१८ 


संदर्भ:-१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कतव्ये पार पाडतांना होण्याऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.3/आस्था-१/वि.बदली/ 
२०१७/ ३१४, दिनांक ६ ऑक्टोबर,२०१७. 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४ (दोन) मधील 
तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (अतां) रु.९,३००- 
३४,८०० ग्रेड पे रु.५,०००/- या वेतनश्रेणीतील उपजिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
अधिकारी/ सहायक संचालक (व) (अतां )/ उपसचिव, म.रा.व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत विनंती बदलीने 
असलेली संस्था/कार्यालय केलेली पदस्थापना 

q 2 3 

iy श्री.अतुल मधुकर ढाणके, उपजिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
उपजिल्हा व्यवसाय शिक्षण व अधिकारी, अहमदनगर. 
प्रशिक्षण अधिकारी, अकोला. 

२ | श्रीमती विसपुते सुप्रिया संजय उपजिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
उपजिल्हा व्यवसाय शिक्षण व अधिकारी, ठाणे. 
प्रशिक्षण अधिकारी, नाशिक. 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्याची बदली ही विनंती बदली असल्यामुळे त्यांना पदग्रहण 
अवधी व प्रवास भत्ता शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार अनुज्ञेय असणार नाही. 


शासन आदेशा PATH: व्यशिअ-२०१७/(१७७/१७)/व्यशि-१ 


३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची रजा शासनाच्या परवानगी शिवाय मंजूर करण्यात 
येऊ नये. 


४. सदर Blea तात्काळ अंमलात आणावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली केलेल्या 
ठिकाणी हजर होण्यासाठी विभाग प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


ष्‌. सदर SSSI महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०६२९११३१२७७१०३ हा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Dr.Manish Sheshrao Milke 


र! DN: c=I Of Maharashti =Skill 
r a n | S h Development And Entrepri hip Department, 
p 


stalCode=400032, तश, hi 
2.5.4.20=116b8d4fe32ec9c9f76988 1 0f585f3247df16981 
Mi 


Sheshrao Milke z=" 


te: 2018.06.29 11:38:34 +05'30' 


(STARTS दो.मिलके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति , 
१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 

२) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती/नाशिक/मुंबई (*) 
3) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. (*) 
४) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. (*) 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. (*) 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी,सर्व संबंधित (*) 
७) संबंधित अधिकारी (*) 

८) सर्व संबंधित कार्यालय/संस्था (*) 

९) मा.मंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) मा.राज्यमंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) निवडनस्ती (व्यशि-१) 

(* संचालकामार्फत) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


